न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, धुळे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-१११८/५१२/प्र.क्र.११/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र.कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.२२२/का-९, 
दि.१८.८.२०१७. 
२. विधि व न्याय विभाग अधिसूचना क्र.5/॥७ 999§/C.R.222/D-IX, दि.२३.9.२०१८. 
३. कौटुंबिक न्यायालय, धुळे यांचे पत्र क्र. २४ /२०१८, दि.१०.८.२०१८. 
प्रस्तावना :- 
कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम, १९८४ च्या कलम ३ अन्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या सहमतीने 
शहरी/नागरी प्रदेशाकरिता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. तसेच, १४व्या वित्त 
आयोगाच्या शिफ़ारशीनुसार राज्यातील ज्या जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायालय कार्यान्वित नाही अशा 
जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार 
संदर्भीय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये धुळे नगरपालिकेच्या हद्दीतील क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय 
स्थापन करण्यात आले. संदर्भ क्र.२ येथील शासन अधिसूचनेनुसार सदर न्यायालय दि.२८.७.२०१८ 
रोजीपासून कार्यान्वित झाले असून सदर न्यायालयातील न्यायाधीडा यांना आहरण व संवितरण 
अधिकार प्रदान करणेबाबत संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावान्वये कौटुंबिक न्यायालय, धुळे यांनी विनंती 
केली आहे. त्यानुसार न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, धुळे यांना आहरण व संवितरण अधिकार प्रदान 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
कौटुंबिक न्यायालय, धुळे करीता "मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान १०२ उच्च न्यायालये 
(१३) १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत योजना (१३)(२) कौटुंबिक न्यायालये (अनिवार्य) सांकेतांक क्रमांक 
(२०१४ ०६०१)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता आवश्‍यक अनुदान मंजूर करण्यात 
आले आहे. 
2. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, धुळे यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ Helles नियम 
१५ (३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदर न्यायालयाचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-१११८/५१२/प्र.क्र.९१/का-९ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१२१५३४३२४२१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
Gi it 


A h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 

m 0 g 7 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a60284 14c43d0cc 1 0d82acab3b732c4edd56e818f8a3 
७355588753, 


Shyamkant ९१100 णा” 
(अ.ऱ्या. Hardt) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति: 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल -एक व दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय,धुळे. 
४. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, धुळे. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
६. विधि व न्याय विभाग कार्या. २३/२४/२५. 
७. वित्त विभाग - व्यय ५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


